महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ अंतर्गत 
पायाभूत चार्जिंग व्यवस्था निर्मितीसाठी प्रोत्साहने 
देण्यासाठीच्या योजनांसाठी स्वतंत्र नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : लेखाशि-२०२१/प्र.क्र. ६०/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक : ०९ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा:- 9) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विवाधो-२०१७ / 
प्र.क्र.१८८/उद्योग-८, दिनांक १४.०२.२०१८. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,झासन निर्णय क्रमांक इएलडी-२०१८/प्र.क्र.४/ 
ऊर्जा-१, दिनांक २१.०२.२०१९. 
3) पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग,शासन निर्णय क्रमांक मइवाधो-२०२१/ 
प्र.क्र.२५/तां.क.४, दिनांक २३.०७.२०२१. 


प्रस्तावना 


महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण दि.१४ फेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर 
करण्यात आले आहे. या धोरणात राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अंगीकार करणे आणि उत्पादनाचा 
वेग वाढविण्यासाठी वित्तीय आणि बिगर वित्तीय प्रोत्साहने जाहिर करण्यात आली आहेत. 
त्याअनुषंगाने पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने दि. २३ जुले, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
“महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२१” हे दिनांक ३१ मार्च, २०२५ पर्यंत राज्यामध्ये राबविण्यास 
शासनाने मान्यता fest आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये मुद्दा क्र.२.४.२ नुसार पायाभूत चार्जिंग 
व्यवस्था निर्मितीसाठीची प्रोत्साहने ऊर्जा विभागामार्फत देण्यात येणार असल्याचे नमुद केले आहे. 
तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राज्यात चार्जिंगच्या सुविधा पुरविण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई (महावितरण) या कंपनीला दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये राज्य नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्‍त करण्यात आले आहे. प्रोत्साहनासाठी लागणारा 
निधी राज्यस्तरीय सामायिक संस्थांमार्फत संबंधितांना उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने मागणी क्रमांक 
के-६, मुख्य लेखाशीर्ष २८०१-वीज अंतर्गत स्वतंत्र नवीन SUNS उघडण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत पायाभूत चार्जिंग व्यवस्था निर्मितीसाठीच्या 
प्रोत्साहनाकरिता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई (महावितरण) मार्फत 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखाशि-२०२१/प्र.क्र. ६०/ऊर्जा-१ 


संबंधितांना अर्थसहाय्य देण्याकरीता खालीलप्रमाणे योजनानिहाय नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


इंग्रजीत मराठीत 
Demand No. K-06 मागणी क्र. के -० ६ 
Major Head - 2801 Power मुख्य लेखाशिर्ष - २८०१ वीज 
Sub Major Head -05 Transmission and Distribution उप मुख्य लेखाशिर्ष -०५ पारेषण व वितरण 
Minor Head -199 Assistance to Other Non- | गौण शिर्ष - १२९ इतर अशासकीय संस्थांना 


Government Institutions 


सहाय्य 
Group Head - (01) Electrical Vehicle Policy Te Bre - (09) इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 
Sub Group Head - (01) (01) Incentive for formation of | उप गट शीर्ष - (०१) (०१) चार्जिंग व्यवस्था 
charging system (28015703) निर्मितीसाठी प्रोत्साहन (२८०१५७०३) 
Object - 33, Subsidies उद्दिष्ट - 33, अर्थसहाय्य 


२. सदर शासन निर्णय, महालेखापाल कार्यालयाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक, उद्योग, 
ऊर्जा तथा कामगार विभाग/युओआर-९५/२०२१-२२/४९३, दिनांक २९.११.२०२१, नियोजन 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २१२/का. १४११, दिनांक ०१.१२.२०२१ व वित्त विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४४/अर्थ-१४, दि.०७.१२.२०२१ अन्वये व सहमतीने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२११२१०११४१४४६८१० असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Narayan Shrikrishna Karad 
Date: 2021.12.10 11:45:05 +05'30' 


(नारायण श्री. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विधानभवन, 
मुंबई 

५. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

६. मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. मा. मंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
८ 

९ 


०८ AW AD -5 


. मा. मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा.मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखाशि-२०२१/प्र.क्र. ६०/ऊर्जा-१ 


१०. 
११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


q षु 


ae 


मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६. 
१७. 


प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या; 
प्रकाऱगड, वांद्रे (पृ), मुंबई- ५१. 


. वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थ-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. नियोजन विभाग (कार्यासन १४११/१४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२२. 


कक्ष अधिकारी (प्रशा-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


२३. निवड नस्ती (ऊर्जा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


